शाहिरी महोत्सव २०१९ 


आयोजन खर्चास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ५३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०१९ 


दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


वाचा :- संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/६०७, 


शाहिरी ही लोककला महाराष्ट्राच्या वैभवशाली संस्कृती आणि परंपरेचा अविभाज्य 
भाग आहे. या लोककलेचे जतन व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने दिनांक २६ ते २८ फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत राज्य शासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणा-या झाहिरी महोत्सवाच्या खर्चास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शाहिरी महोत्सव - २०१९ चे जि. औरंगाबाद येथे आयोजन करण्यासाठी येणा-या 
रुपये २०,५०,०००/- (रुपये वीस लाख पन्नास हजार Had) एवढया अंदाजित खर्चास खालील 
तपशिलाप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. खर्चाचा तपशिल रुपये 
क्र. 
ha कलापथकातील कलाकारांची निवास व्यवस्था- ५ दिवस, रोज १,१२,५००/- 
अंदाजे ४० कलाकार, १५ रुम प्रति रुम रु.२५००/- प्रमाणे 
२ | महोत्सवात सहभागी होणाऱ्या कलावंताना देण्यासाठी प्रमाणपत्र छपाई, २१,०००/- 
लिहिणावळ (१५० प्रमाणपत्र) 
३ | रोज३ शाहिरी पथक x 3 दिवस ९ झाहिरी पथकांना सन्मानचिन्ह ५१,०००/- 
४ अंतर्गत वाहन व्यवस्था ४५,०००/- 
4 व्हेन्यु व्यवस्था (3 दिवस) २,२३,७००/- 
१. स्टेजच्या पुढे ८५४ ची स्टेप 
२.स्टेजच्या मागे दोन बाजूला ८ x 8 ची स्टेप 
३. कॅमेरा प्लॅट फॉर्म 
४. प्रवेशव्दार (बॉक्स टाईप) 
५. स्टेज २०५३० कारपेटसह 
६. व्हेन्युच्या परिसरात लहान प्लान्टस संख्या २० ते २५ 
उदघाटनासाठी व प्रेक्षकांच्या बसण्याची व्यवस्था (३ दिवस) 
(१५ आच्छादनासह खुर्च्या, ५ टिपॉय, ४ ees फॅन, १ डायस) 
९०,०००/- 


प्रेक्षक संख्या अंदाजे २५०० ते ३००० 
१. व्हीआयपीसाठी ३ सीटर सोफे - १० 
२. प्लास्टिक खुर्च्या - ३००० 

३. बैठक व्यवस्थेची ताडपत्री 

४. बांबूचे बॅरीकेडींग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ५३/सां.का.४ 


द ध्वनी व्यवस्था (३ दिवस) २,१०,०००/- 
(खुल्या मैदानातील २५०० ते ३००० रसिकांकरिता आणि एकावेळी १५ ते २० 
कलाकार व वादकांसाठी माईकची स्टेजवर व्यवस्था रोज २.३० तास) 
प्रकाश व्यवस्था (३ दिवस) 
१. पार - १२ 
२. एलईडी पार - १० 
३. स्पॉट सिटीकलर -१० नग 
४. एलईडी TT - २ नग 
५. ऑपरेटिंग बोर्ड 
६. जनरल लाईट-हॅलोजन ६० ARNT बल्प 
qo वर्कीग लाईट, केबलींग 
७ | व्हीडीओ शुटींग, छायाचित्रण (३ दिवस) ३ कॅमेरे १,१५,०००/- 
जाहिरात (३०० चौ.से.मी. आकार जाहिरात) १,५०,०००/- 
४ दिवस रोज ४ वृत्तपत्र १६ वृत्तपत्र 
(कार्यक्रम १ दिवस अगोदरसह ४ दिवस जाहिरात) 
९ | निमंत्रण पत्रिका - लिफाफे छपाई व वितरण व्यवस्था - १५०० पत्रिका ६०,०००/- 
षि ० बोर्ड, बॅनर, होडींग, गेट ९०,०००/- 
(प्रिंटींग, ASEH, HIS) २ बोर्ड, १० बॅनर, ४ SST, २ बॉक्सगेट 
गि १ सुरक्षा व्यवस्था (३ दिवस) ३०,०००/- 
फोटो आयडी कार्ड समन्वयक व कर्मचाऱ्याकरिता 
क्लॉथ मॉस्कींग ४ बाजूने १० सिक्युरिटी गार्ड (स्री, पुरुष मिळून) 
१२ जनरेटर व्यवस्था (३ दिवसासाठी) १,५०,०००/- 
१२५ केव्हिए जनरेटर सेट २० शिफ्ट रोज किमान ४ तास 
१३ मैदान भाडे ४०,०००/- 
१४ स्वागत व्यवस्था- फुलांची सजावट, पुस्तके २१,०००/- 
94 अनुषंगिक सुविधा (3 दिवस) ६०,०००/- 
मोबाईल टॉयलेट - ६ (३ पुरुष, ३ स्री) अटेन्डन्ट, साफसफाई केमिकल्ससह 
१६ चहा, अल्पोपहार, भोजन व्यवस्था (३ दिवस) १,४०,०००/- 
(कळापथकातील कलाकारांचा चहा-अल्पोपहार, भोजन) 
(कलाकारांना कार्यक्रम स्थळी व मुक्कामाच्या ठिकाणी चहा, पाणी, 
अल्पोपहार पुरविणे) 
१७ | महोत्सवात सहभागी कलापथकांचा प्रवास खर्च व मानधन 3,§0,000/- 
(प्रती कलापथक प्रवासखर्चासह एकत्रित मानधन रुपय ४०,०००/-) 
१८ | आर्टवर्क खर्च : जाहिरात, बोर्ड, बॅनर, निमंत्रण पत्रिका, लिफाफे, होर्डींग, २५,०००/- 
प्रमाणपत्र 
१९ । निवेदक मानधन : (२१०० x १ x ३ दिवस) ६,३००/- 
२० | इतर अनुषंगिक खर्च ५०,०००/- 
एकूण रुपये २०,५०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ५३/सां.का.४ 


2. उपरोक्त आयोजनास येणारा खर्च नियमानुसार करण्याची जबाबदारी संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, 2204, कला व संस्कृति, (00) १०२, कला व 
संस्कृती प्रचालन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) राज्य नृत्य, 
नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव (२२०५ 
१५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


4 सदर प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४ 
परिच्छेद क्र. (२७) (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार, तसेच समाज कल्याण, 
सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. सांकासं-१३७६/ ८४५७ XII, 
मंत्रालय, मुंबई दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थसं- 
३, दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (अ) (बो ( ची पूर्तता होत असून उर्वरित 
सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित सर्व अटी लागू होत नाहीत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एछकषफ%.1ावचीावचाच119.2001) UT 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०२२६१६४९२४३५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Date: 2019.02.26 16:52:30 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९/प्र. क्र. ५३/सां.का.४ 


संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

ळ्‌ 


अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


१०.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


